पैठण मुख्य डाव्या कालव्यावरील 
कि.मी.८१ते८२ येथील काटछेद दुरूस्तीचे 
कामांचे विशेष दुरुस्ती अंतर्गत प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.६४१/२०२३)/ सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १६ मार्च, २०२४ 


१. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर यांचे 
पत्र.जा.क्र.गोमपाविम /सिंचन-२/ विवसू कडा औरंगाबाद / धा-३५ / १०६१२ दि. ०६/१२/२०२३ 

. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 

. शासन निर्णय - २०१८/५५१/१७/सिंव्य(कामे), दि.२७/११/२०१८. 

. शासन निर्णय - २०१३/७८५/१३/ सिंव्य दि (कामे)१/८/२०१९. 

. शासन परिपत्रक- प्रमा २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे), दि.१६/९/२०२१. 

. शासन परिपत्रक क्र-प्रमा २०१३/(७८५/१३)/ सिंव्य (कामे), दि १/१/२०१५. 

. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.५१६/२०२२/सिंव्य(कामे) दिनांक १४/०३/२०२३ 


ळ त eC Ok ZO 


प्रस्तावना:- 
जायकवाडी प्रकल्प हा गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत मुख्य 


अभियंता व मुख्य प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत आहे. जायकवाडी 


प्रकल्प हा महाराष्ट्र राज्याच्या दृष्टीने अंत्यत महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून याव्दारे अन्न धान्याची तूट भरून 
काढून त्याबाबतीत राज्य स्वंय:पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.जायकवाडी धरणाचे काम १९६५ मध्ये सुरू होवून 
१९७६ मध्ये पूर्ण झाळे.सिचनाची सुविधा ही १९७६ पासून सुरू झाली.जायकवाडी डावा कालव्यामुळे 
औरंगाबाद, जालना, परभणी या तीन जिल्हयाचे क्षेत्र सिंचनाखाली येते.पैठण डावा कालवा वर १४१६४० 
हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते. 


पैठण मुख्य डावा कालवा हा ब-याच ठिकाणी भरावात sist: भरावात अंशत: खोदकामात तसेच 
पूर्ण खोदकामात आहे. कालवा साखळी क्रमांक ८१ ते ८२ कि.मी. येथील कालवा भरावात व अंशत: भरावात 


असून वाहत्या पाण्याच्या दबावामुळे त्या ठिकाणी कालव्याच्या आतील बाजूने मोठया प्रमाणात घसरण झाली 
आहे. कालव्याची ही घसरण जास्त प्रमाणात असल्याने कालव्याची वहनक्षमता कमी होत असून सिंचन 
व्यवस्थापनाच्या वेळेस अडचणी निर्माण होवून सिंचन क्षेत्र कमी होत आहे. पायथा ते माथा यापध्दतीने सिंचन 
राबविण्यात येते परंतू कालवा सुस्थितीत नसल्याने आवऱ्यकते पेक्षा जास्त पाणी कालव्याव्दारे सोडावे 
लागत आहे.त्यामुळे धरणातील पाणी साठयावर तसेच कालवा सल्लागार समितीने केलेल्या पाण्याच्या 


नियोजनावर परिणाम होत आहे.त्यामुळे कालवा भरावाचे तसेच अस्तरीकरणाचे काम नव्याने व कालव्याचे 


पुर्नजीवन झाल्यास सिंचन व्यवस्थापन सुरळितपणे पार पाडता येईल व मोठया प्रमाणात क्षेत्र 
सिंचनाखाळी आणता येईल.पैठण मुख्य डावा कालवा साखळी क्रमांक कि.मी. ८१ते ८२ येथील 
कालवा घसरण झालेल्या भागाचे Toe wall with Lining चे काम प्रस्तावीत केलेले आहे. 


सदर कामे पूर्ण झाल्यानंतर कि.मी. ८१ ते ८२ याठिकाणी होणारी पाण्याची गळती बंद होवू शकते. 
तसेच कालव्याचे पुर्नजीवन झाल्याने त्याच्या मुळ क्षमतेनुसार वहन होवून पाण्याचा वहनव्यय कमी होण्यास 
मदत होईल.पाण्याचा वहनव्यय कमी झाल्याने कालव्याच्या पुच्छ भागात कमी वेळात पाणी पोहचविणे शक्य 


होईल. 


या पार्श्वभूमीवर पैठण डाव्या कालव्यावरील कि.मी. ८१ ते ८२ येथील काटछेद दुरूस्तीचे 
कामांचे विशेष दुरुस्ती अंतर्गत प्रशासकोय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
त्याप्रमाणे शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 


गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ,औरंगाबाद अंतर्गत पैठण डाव्या कालव्यावरील 
कि.मी. ८१ ते ८२ येथील काटछेद दुरूस्तीचे कामांचे विशेष दुरुस्तीच्या रू. ४,९३,९६,३२३३ /- (रू.चार 


कोटी त्रेयान्नब लक्ष श्यान्नब हजार तीनशे तेहतीस फक्त ) एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास खालील अटींच्या 
अधिन राहून प्रशासकोय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१) तांत्रिक मान्यता , निविदा प्रक्रिया , कामाचे नियोजन व पूर्णत्व, प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत खर्च करणे 
इ. बाबींसाठी प्रचलित शासन निर्णय / परिपत्रके यांचे पालन करणे बंधनकारक राहिल. 

२) प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा पूर्ण वापर 
करुन बचत साधावी. 

३) सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर प्रशासकोय मान्यतेच्या 
मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. 

४) सदर दुरुस्ती काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रांतर्गत पाणी वापर संस्था स्थापित करुन लाभक्षेत्र 
हस्तांतरीत करणेची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रीय अधिका-याची राहील. 

५) प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय स्तरावरील निर्णयास 
मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. 


प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०० मोठे पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८०-सर्वसाधारण, 
१९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील ब इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष दुरूस्ती/विस्तार व सुधारणा कार्यक्रमा अंतर्गत 
भाग भांडवली अंशदान (०४)(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडबली अंशदान 
(मराठवाडा विभाग) (४७०० ०२६५) (योजनांतर्गत) (कार्यक्रम) ५४ गुंतबणुका या लेखाशिर्षा खाली टाकुन मंजुर 
अनुदानातुन भागवावा. 

या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिंव्य (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही मध्ये क्र. ---- 
८२ सन २०२३ -२४ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


सदर शासन निर्णय संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा 


संगणक संकेतांक २०२४०३१६१५१७००११२७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJIV ARUNKANT TATU 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2d4c9d30f88b6a2745465552d33743e7c967f8c7a5d2875 
20a1c61013a9d322a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

A R U N KA N T TAT U serialNumber=CDC760A62A3C19856AA294BBEA7AE1D00918680 
9C9360393D32461 1015F646EA, cn=SANJIV ARUNKANT TATU 
Date: 2024.03.16 15:26:40 +05'30' 

Satta टाट 

( टू) 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

४) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

५) मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

६) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

७) मा.बिरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

८) मा.मंत्री,जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 

९) अ.मु.स. (वित्त) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,पमंत्रालय,मुंबई, 

१०) अ.मु.स. (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

११) अमुस (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१२) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१३) सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१४) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

१५) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 

१६) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
१७) मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक ,लाभक्षेत्र बिकास ,जलसंपदा विभाग ,औरंगाबाद 
१८) आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१९) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद 

२०) कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी पाटबंधारे विभाग ,नाथनगर (उ) पैठण 

२१) सिं.व्य.(कामे)कार्यासन संग्रहार्थ. 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.६४१/२०२३)/ सिंव्य (कामे), 


fe. १६/ ३ / २०२४ चे सहपत्र 


Sr.No. 


Description of Item 


Amount in (Rs.) 


C - Works (Excluding Royalty) 39862568 


Royalty 


1561251 


2 % Insurance 


398626 


१८% GST 


7175262 


Testing Charges 


398626 


Total Rs. 


49396333 


lly signed by SANJIV ARUNKANT TATU 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2d4c9d30f88b6a2745465552d33743e7c967f8c7a5d287520a1 
61013a9d322: ICode=400032, st=Mi 


st=Maharash’ 
CDC760A62A3C19856AA294BBEA7AE1D009186809C93 
60393D324611015F646EA, cn=SANJIV ARUNKANT TATU 
2024.03.16 15:26:58 +05'30 


(संजीव ete) 
शासनाचे सह सचिव 


